महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील 
“वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०१९/प्र.क्र.२७४/सेवा-३ 
दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- Yoo ००१. 
तारीख: २८ जून, २०२१. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९ 
फेब्रुवारी, २०१६. 
२) शासन शुध्दिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवी-२७१८/प्र.क्र.२/आठ, दिनांक ०७ 
फेब्रुवारी, २०१८. 
३) शासन Seal समक्रमांक दि.०७.०८.२०१९. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” या पदावर दोन वर्षांच्या 
परिविक्षा कालावधीकरीता खालील तक्त्यात नमूद डॉ. क्रांती सुंदरराव राऊत वैद्यकीय अधिकारी यांची 
नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. सदर नियुक्त्या सन २००९ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या 
शिफारशीनुसार “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ”या पदावर शासन सेवेत प्रथम PYM करण्यात आलेली आहे. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा येथील शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात आल्या असून,वैद्यकीय 
अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ या पदावर पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचा दोन 
वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी वाचा अ.क्र. ३ येथील शासन आदेशान्वये समाप्त करण्यात आला होता. तो अधिक्रमित करुन सुधारित 
शासन आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेश :- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता वाचा अ.क्र. ३ येथील शासन आदेश अधिक्रमित 
करण्यात येत आहे. आता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा 
या संवर्गातील डॉ. क्रांती सुंदरराव राऊत “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी त्या तक्त्यातील त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद दिनांकास (म.नं.) 
समाप्त करण्यात येत आहे.तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ क्र.७ मध्ये नमूद 
करण्यात येत आहे. 


BRA आदेशा क्रमांकः परिवि-२०१९/प्र.क्र.२७४ /सेवा-२३ 


अ.क्र नाव कार्यालय वै.अ.पदावरील | परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन | वै.अ.पदावरील 
रुजू दिनांक कालावधी कालावधी । सेवा नियमितपणे 
समाप्त केल्याचा पुढे पुढे चालू ठेवण्याचा 
दिनांक ढकलल्याची दिनांक 
कारणे 
| a | २ ३ | ke शौ द FO 
7 डॉ. ST. HI | प्रा.आ.केंद्र | दि.२८.०१.२००९ | दि.२७.०१.२०११ निरंक दि.२८.०१.२०११ 
सुंदरराव निपाणी 
राऊत जवळका, 
ता. गेवराई, 
जि. बीड 
2. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा अभियान संचालक, रा.आ.अ., मुंबई यांना कळविण्यात येते की, 


उक्त वैद्यकीय अधिकारी यांच्या पुढील वेतनवाढी नियमानुसार व विहित तरतुदीनुसार मुक्‍त करण्याच्या 
अनुषंगाने तात्काळ उचित कार्यवाही करावी. 


४. सदर झासन आदेशा वाचा येथे नमूद शासन निर्णय/शुध्दिपत्रक यामधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग 
प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु. सदर शासन AS महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२५१२३१११४३१७ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


LAHANE 


प्रति, 


Cc “७ A  -5 


Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR LAXMANRAO, 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380c78f11 


©e6607746c0b15e934fc8284, 


Vi J AY KU M A R pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717A. 
6A’ 


LAXMANRAO 


7250, 


serialNumber=8902AEDC74F 3CACF3FB967FF5955AAF5D 


CBFDD2C053872C04B5E467 1EF77EC30, cn=LAHANE 
VUAYKUMAR LAXMANRAO 
Date: 2021.06.28 16:08:22 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन,मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 
महालेखापाल, लेखापरीक्षा- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


BRA आदेशा क्रमांकः परिवि-२०१९/प्र.क्र.२७४ /सेवा-२३ 


५. महालेखापाल, लेखापरीक्षा- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 
संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई 
७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ, लातुर 
जिल्हा शल्य चिकित्सक बीड 
९. जिल्हा आरोग्य अधिकारी,जिल्हा परिषद बीड 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी बीड 
११. संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्यामार्फत. 
१२. निवडनस्ती (कार्यासन, सेवा-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


